भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१६/प्र.क्र.१८७/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ३ मे, २०१६ 


शासन आदेशा - 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 9849 मधील कलम २२ न (२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
चि श्रीमती अश्वती दोरजे केद्रीय प्रतिनियुक्ती वरून दि. । अपर पोलीस आयुक्‍त, ware 

११.०४.२०१६ रोजी हजर झाल्या । पोलीस, बृहन्मुंबई. 

आहेत. नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 


२ श्री. केसर खलीद अपर पोलीस आयुक्त, wera | संचालक अभियान / पोलीस 
पोलीस, बृहन्मुंबई. उपमहानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य 
सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
3 श्री. अब्दुर रहेमान संचालक अभियान/ पोलीस | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 


उपमहानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य 
सुरक्षा महामंडळ, मुंबई येथे बदळी 


आदेशाधीन 
४ श्री. हशिकांत Bre संचालक (प्रशासन)/ पोलीस | अपर पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, 
उपमहानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य | उत्तर विभाग. 
सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०५०३१४५२२०४९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Charushila 


C h ar U 5 h | | a Chandrakant Tambekar 


C DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = 
C h an d ra ka nt Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Joint Secretary 


Tambekar Date: 2016.05.04 14:56:07 +05'30' 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१६/प्र.क्र.१८७/पोल-१ 


मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, मुंबई. 


- पोलीस आयुक्त, पुणे हहर. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
. संबंधित अधिकारी. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


